गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया, गोरगांव व आमगांव 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


जा.क्र.प्रआ/४९६, दि.३०/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :-- 


दिनांक-१० फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया, गोरेगांव व आमगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
गोंदिया यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया, गोरेगांव व आमगांव 
तालुक्‍यातील खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी.) 
१. | तांडा दवडीपार झांझीया Aletta | इतर जिल्हा ०/०० ते ५/४०० १६.७०० | प्रमुख जिल्हा 
Gest (खु) छोटा फुलचुर | मार्ग- ६८ (4.800 कि.मी.) कि.मी. | मार्ग-४४ 
Set न 

परया रा वगा. इतरजिल्ल | &ळते कट 
मार्ग- ६७ (१.८०० कि.मी.) 
इतर जिल्हा ०/०० ते ४/९०० 
मार्ग- ६६ (४.९०० कि.मी.) 
इतर जिल्हा ०/०० ते ३/१०० 
मार्ग- ४४ (३.१०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- । ०/०० ते १/५०० 
७७ (9.400 कि.मी.) 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 


२. | चिरचाड बांध ,खुर्शीपार दहेगाव | इतर जिल्हा ०/०० ते ६/०० २५.०० | प्रमुख जिल्हा 
we हायवे मानेगावसोनी । मार्ग- ४६ (६.०० कि.मी.) कि.मी. | मार्ग-४५ 
चिल्हाटी master मोहाडी | इतर जिल्हा ०/०० ते १४/९०० 
चोपा बाजारटोला तिल्ली मोहगाव | मार्ग- ६८ (१४.९०० कि.मी.) 
इंदिरानगर मेढा जांभळी रस्ता. | इतर जिल्हा ०/०० ते १/७०० 
(ता. आमगाव व गोरेगांव) मार्ग- ७० (१.७०० कि.मी.) 

ग्रामीण मार्ग- । ०/०० ते १/५०० 
२७ (१.५०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते ०/९०० 
(93 (0.200 कि.मी.) 

३. | भानपूर सोनपूरी नवेगांव देवरी | इतर जिल्हा ०/०० ते ३/८०० ३.८०० | अस्तित्वातील प्रजिमा 
जोड रस्ता रायपूर जोडरस्ता | मार्ग- ३० (३.८०० कि.मी.) कि.मी. | क्र. ०७ मध्ये इजिमा- 
बलमाटोला दासगाव (खु.) रस्ता. ३० ची ३.८०० कि.मी. 
(ता. गोंदिया) लांबी समाविष्ट 
अस्तित्वातील प्रजिमा क्र. ०७ मध्ये केल्यानंतर 
इजिमा-३०ची लांबी समाविष्ट प्रमुख जिल्हा मार्ग-०७ 
करणे. ची एकूण लांबी = 

अस्तित्वातील प्रजिमा- 
०७ ची मुळ लांबी 
१४.००--समाविष्ट लांबी 
३.८०० कि.मी. 
=49.c00 कि.मी. 
इतकी होईल. 

४. ।रावणवाडी IR Moot | इतरजिल्हा ०/०० ते ७/०४० १०.०४० | प्रमुख जिल्हा 
हुडक्याटोळा गिरोला रायपूर । मार्ग- ३१ (७.०४० कि.मी.) कि.मी. | मार्ग-४६ 
बलमाटोला सालईटोला निलागोंदी | ग्रामीण art । ०/०० ते ३/०० 
रस्ता. (ता. गोंदिया) ३१ (3.00 कि.मी.) 

५. | कामठा परसवाडा ही | इतर जिल्हा  । ०/०० ते १३/५२० | १६.९२० | प्रमुख जिल्हा 
चंगेरा बाजारटोला रस्ता. (ता. | मार्ग- ३४ (१३.५२० कि.मी) | कि.मी. | मार्ग-४७ 
गोंदिया) इतर जिल्हा ०/०० ते ३/४०० 

मार्ग- २८ (अ) | (3.800 कि.मी.) 

६. ।गोंदिया खु. चुलोद आसोली | इतर जिल्हा ०/०० ते ४/५०० १६.५०० | प्रमुख जिल्हा 
नवरगावकळा कामठा पांजरा | मार्ग- ४० (8.400 कि.मी.) कि.मी. | मार्ग-४८ 
मंगरुटोला लंबाटोला गिरोला इतर जिल्हा ०/०० ते ५/९०० 

रस्ता.(ता. गोंदिया) मार्ग- ३९ (4.200 कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते 3/00 
२५ (३.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- । ०/०० ते १/६०० 
४० (१.६०० कि.मी.) 
ग्रामीण Art । ०/०० ते १/५०० 
२३५ (9.400 कि.मी.) 
एकूण ८८.९६० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 

परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील गोंदिया जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८८.९६० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०६२.६७० -- ८८.९६०) म्हणजेच 
११५१.६३० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७५.९६० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१३९१.१६०- ७५.९६०) म्हणजेच १३१५.२०० कि. मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १३.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३८८३.३१० -१३.००) म्हणजेच ३८७०.३१० कि. मी. इतकी 
होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१३१२१३०६८६१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाज्ञामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 


) 
) 
) 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


A 


AN 


०८ 


Cc 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पु 


१94) 


४] 


